RNI No. MAHBIL /2009/31733 


1॥॥ 
oD 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-उअ 


वर्ष ८, अंक १२३] बुधवार, डिसेंबर २८, २०२२/पोष ७, शके १९४४ [पृष्ठे १२, किंमत: रुपये १५.०० 
असाधारण क्रमांक २५० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ डिसेंबर २०२२. 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-४७१७ / प्र.क्र. ६५ / प्रशा-२.-- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून आणि याबाबतीत काढलेले सर्व विद्यमान नियम, आदेश किंबा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, 
याह्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील उप शिक्षणाधिकारी, गट-ब 
(प्रशासन शाखा) (राजपत्रित) या पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत :-- 


१. या नियमांस, महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील उप शिक्षणाधिकारी, गट-ब (प्रशासन शाखा), (सेवाप्रवेश FAFA, २०२२, 
असे म्हणावे. 


२. या नियमांत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर,-- 
(क) “आयोग” याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, असा आहे; 
(ख) “पदवी” याचा अर्थ, सांविधिक विद्यापीठाची पदवी, असा आहे; 
(ग) “विभाग” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, असा आहे; 


(a) “उप शिक्षणाधिकारी” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब (प्रशासन 
शाखा), असा आहे आणि त्यात, या नियमांस जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद केलेल्या पदांचा समावेश होतो ; 


(१) 
भाग चार-अ-२५०-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २८, २०२२/पौष ७, शके १९४४ 


(ड) *“जिल्हातांत्रिक सेवा (ot diz) (शैक्षणिक ), द्वितीय श्रेणी” याचा अर्थ, जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखालील 
जिल्हा तांत्रिक सेवा ( वर्ग तीन) (शैक्षणिक ), द्वितीय श्रेणी, असा आहे आणि त्यामध्ये या नियमांस जोडलेल्या अनुसूची-ब 
च्या भाग-३ मध्ये नमूद केलेल्या पदांचा समावेश होतो; 


(च) “शासन” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे; 


(छ) “मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा” याचा अर्थ, उप शिक्षणाधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या 
उमेदवारांमधून आयोगाने घेतलेली स्पर्धा परीक्षा, असा होतो ; 


(ज) “महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-क” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-क, असा असून त्यामध्ये या नियमांस 
जोडलेल्या अनुसूची-ब च्या भाग-२ मध्ये नमूद केलेल्या पदांचा समावेश होतो ; 


(झ) “अनुसूची” याचा अर्थ, या नियमांस जोडलेली अनुसूची, असा आहे; 


(a) “अधीक्षक, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (राजपत्रित) ” याचा अर्थ, सामान्य राज्य सेवेतील अधीक्षक व तत्सम 
पदे, असा आहे आणि त्यामध्ये, या नियमांस जोडलेल्या अनुसूची-ब च्या भाग-१ मध्ये नमूद केलेल्या पदांचा समावेश होतो ; 


(ट) “अधीक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शास्त्रा ), गट-ब” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील (प्रशासन 
शाखा), अधीक्षक व तत्सम पदे, असा आहे आणि त्यामध्ये, या नियमांस जोडलेल्या अनुसूची-अ मध्ये नमूद केलेल्या पदांचा 
समावेश होतो. 


३. महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील उप शिक्षणाधिकारी, गट-ब (प्रशासन शाखा ) या पदावरील नियुक्‍ती पुढील मार्गाने करण्यात 
येईल,-- 


(क) (९१) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-क (प्रशासन शाखा ) हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर किमान ३ वर्षांपेक्षा 
कमी नसेल इतकी नियमित सेवा असणाऱ्या व्यक्‍तींमधून, योग्यतेस अधीन राहून, सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे, योग्य व्यक्‍तीच्या 
पदोन्नतीने करण्यात येईल ; 


आणि 


(२) जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (शैक्षणिक ), द्वितीय श्रेणी हे पद धारण करणाऱ्या व या पदावर ३ वर्षांपेक्षा 
कमी नसेल इतकी नियमित सेवा असणाऱ्या व्यक्‍तींमधून, सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे, महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील पदोन्नतीच्या 
पसंतीचा विकल्प दिला आहे अशा, योग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल ; 


आणि 


(३) अधीक्षक, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शास्त्रा) हे पद धारण करणाऱ्या व त्या पदावरील ३ वर्षांपेक्षा 
कमी नसेल इतकी नियमित सेवा असणाऱ्या SA, योग्यतेस अधीन राहून, सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे, योग्य व्यक्‍तीच्या 
पदोन्नतीने करण्यात येईल ; 


किंवा 
(ख) (एक) अधीक्षक, सामान्य राज्य Gal (गट-ब), 
(दोन) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट क, आणि 


(तीन) जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (शैक्षणिक ), द्वितीय श्रेणी हे पद धारण करणाऱ्या आणि जाहिरात वर्षाच्या १ 
जानेवारी रोजी त्या पदावर ३ वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतकी नियमित सेवा असणाऱ्या व्यक्‍तींमधून, आयोगाने घेतलेल्या मर्यादित 
विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या निकालावरून तयार केलेल्या गुणवत्ता सूचीच्या आधारे, योग्य व्यक्‍तीच्या निवडीद्वारे करण्यात येईल ; 


किंवा 
(ग) जे उमेदवार पुढील निकषांची पूर्तता करतात अशा, त्यासाठी घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे 
आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल :-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, डिसेंबर २८, २०२२/पोष ७, शके १९४४ ३ 
(एक ) वयोमर्यादा.-- 


(१) किमान वयोमर्यादा.--सदर पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीनुसार अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास 
१८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. 


(२) कमाल वयोमर्यादा.--सदर पदाच्या भरतीच्या जाहिरातीनुसार अर्ज स्वीकृतीच्या अंतिम दिनांकास 
राखीव प्रवर्गातील नसलेल्या व्यक्तींसाठी ३८ वर्षे पूर्ण असणे आणि राखीव प्रवर्गातील असलेल्या व्यक्तींसाठी 
४३ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. 


(दोन )किमान शैक्षणिक अर्हता.--सांविधिक विद्यापीठातील कोणत्याही विद्याशाखेची पदवी किंवा शासनाने 
तिच्याशी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली अन्य कोणतीही शैक्षणिक अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे. 


४. उपशिक्षणाधिकारी या पदावरील नियुक्‍ती, पदोन्नतीने, मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे व नामनिर्देशनाने अनुक्रमे ३०:२०:५० 
या प्रमाणात करण्यात येईल ; 


परंतु, 
(९) सामान्य राज्य सेवा, गट-ब, 
(२) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-क, 


(३) जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (शैक्षणिक ), द्वितीय श्रेणी, यामधून पदोन्नतीद्वारे अनुक्रमे १०:१०:१० या 
प्रमाणात नियुक्‍ती करण्यात येईल. 


७५. नामनिर्देशनाद्वारे उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती, २ वर्षांच्या परिवीक्षाधीन कालावधीवर 
राहील. परिवीक्षाधीन कालावधी कमाल एक वर्षापर्यंत वाढवता येईल. 


६. सदर पदावर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, तिच्या परिवीक्षाधीन कालावधीत विहित केलेली विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण होणे 
आणि परिवीक्षाधीन कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण करणे आवश्यक असेल. जर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण 
केली नसेल किंबा विहित कालावधीमध्ये परिवीक्षाधीन कालावधी यशस्वीरीत्या पूर्ण केला नसेल किंवा त्या पदासाठी ती योग्य 
असल्याचे आढळून आले नसेल तर, ती व्यक्‍ती, सेवा समाप्त केली जाण्यास पात्र असेल. 


७. या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात 
येणार्‍या राज्य नागरी सेवा परीक्षेद्वारे गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) या पदाकरिता निवड होऊन, सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱया 
व एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमा अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता निश्‍चित करणे.) नियम, २०१५ 
नुसार विहित केलेले परिवीक्षा प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहील. नामनिर्देशनाने नियुक्‍त होणार्‍या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता या 
नियमांनुसार अंतिम करण्यात येईल. सदर नियमांमध्ये भविष्यात सुधारणा झाल्यास, त्यानुसार ते या पदासही लागू राहतील. 


८. अधीक्षक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब या पदावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्‍तीची सेवाज्येष्ठता, हे नियम प्रसिद्ध केल्याच्या 
दिनांकास अधीक्षक पदावरील नियमित पदोन्नतीद्वारे नियुक्तीच्या दिनांकानुसार उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गात निश्‍चित 
करण्यात येईल. 


९. (१) नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर पदोन्नतीने नियुक्‍त करावयाची व्यक्‍ती, उक्त पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी 
हिंदी भाषा व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नसेल किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आलेली नसेल तर, त्याबाबतीत 
शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांनुसार, हिंदी भाषा व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करील. 


(२) नियम ३ येथे नमूद केलेल्या पदांवर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍त केलेली व्यक्ती, अगोदरच हिंदी भाषा व मराठी भाषा 
परीक्षा उत्तीर्ण नसेल किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आलेली नसेल तर, त्याबाबतीत शासनाने वेळोवेळी केलेल्या 
नियमांनुसार, नियुक्‍तीनंतर विहित मुदतीत हिंदी भाषा व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करील. ती व्यक्ती, या परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत 
वार्षिक वेतनवाढीसाठी किंवा पुढील पदोन्नतीच्या पदांवरील पदोन्नतीसाठी पात्र असणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २८, २०२२/पौष ७, शके १९४४ 


१०. (2) नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर पदोन्नतीने नियुक्‍त करावयाची व्यक्‍ती, उक्त पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी 
संगणक अर्हता प्रमाणपत्र धारण करण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर, त्याबाबतीत शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांनुसार 
किंबा आदेशांनुसार विहित केलेले संगणक अर्हता प्रमाणपत्र धारण करील. 


(२) नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदांवर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती, संगणक अर्हता प्रमाणपत्र धारण 
करण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर, याबाबतीत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक अर्हता प्रमाणपत्र, नियुक्‍तीनंतर 
विहित मुदतीत धारण करील, अन्यथा ती व्यक्‍ती, ते प्रमाणपत्र धारण करेपर्यंत, वार्षिक वेतनवाढीसाठी किंबा पुढील पदोन्नतीच्या 
पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्र असणार नाही. 


११. (१) नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्तीसाठी शिफारस केलेली व्यक्‍ती, महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ च्या तरतुदींनुसार ब याबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले अन्य कोणतेही 
नियम, आदेश किंबा कोणतेही अनुदेश यांनुसार लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन सादर करील. 


(२) लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन सादर करण्याच्या दिनांकाला दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणारी व्यक्‍ती, शासकीय सेवेत 
नियुक्‍तीसाठी अपात्र असेल. 


(३) शासकीय सेवेत व्यक्‍तीची नियुक्‍ती झाल्यानंतर, जर नियुक्तीच्या वेळी किंबा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्याचे 
सिद्ध झाले तर, ती व्यक्‍ती, शासकीय सेवेतील उक्त पदावर नियमितपणे राहण्यासाठी अपात्र असेल. 


१२. नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्‍त केलेली व्यक्‍ती, महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोठेही बदलीसाठी पात्र असेल. 


अनुसूची-अ 
उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे, गट - ब (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
प्रशासन शाखा 
अ.क्र. पदनाम 
(१) (२) 
उप शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ), सर्व जिल्हा परिषदा. 
२ | उप शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ), सर्व जिल्हा परिषदा. 
३ | उप शिक्षणाधिकारी (योजना), सर्व जिल्हे. 
४ | शिक्षण उप निरीक्षक,बृहन्मुंबई किंवा सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक कार्यालये. 
५ । गट शिक्षणाधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदांमधील पंचायत समिती. 
६ । प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षण विभाग, सोलापूर /कोल्हापूर, 
७ । कार्यक्रम अधिकारी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
८ | सहायक सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व विभागीय शिक्षण मंडळ. 
९ | समन्वयक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१० | उप शिक्षणाधिकारी (योजना), शिक्षण संचालनालय (योजना), पुणे. 
११ | कार्यक्रम अधिकारी, जवाहर बालभवन. 
१२ | सहायक वाणिज्य शाळा निरीक्षक किंवा कार्यक्रम संयोजक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 
१३ | गृह प्रमुख किंवा वसतिगृह रक्षक, शासकीय विद्यानिकेतन. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २८, २०२२/पोष ७, शके १९४४ ष्‌ 


अ.क्र. पदनाम 
(१) (२) 
१४ | मूल्यमापन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, परीक्षा परिषद, पुणे. 
१५ | विशेष अधिकारी (र. व का.) / अधीक्षक, आयुक्‍त (शिक्षण ) यांचे कार्यालय, पुणे. 
१६ | अधीक्षक (म.शि.से.), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१७ | अधीक्षक (RA. ), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१८ | अधीक्षक (म.शि.से.), शिक्षण संचालनालय (योजना), पुणे. 
१९ | अधीक्षक (म.शि.से.) किंवा प्रबंधक किंवा सहायक वसतिगृह प्रमुख, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, 
पुणे. 
२० | अधीक्षक (म.शि.से.), महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 
२१ | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, (विभागीय) शिक्षण उप संचालक कार्यालय. 
२२ | अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक ) किंवा (माध्यमिक ) किंवा (प्राथमिक आणि माध्यमिक). 
प्रतिनियुक्तीने 
२३ | शिक्षणाधिकारी किंवा प्रशासन अधिकारी, शिक्षण मंडळ, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका, नाशिक किंवा नबी मुंबई 
किंवा उल्हासनगर किंवा कल्याण -डोंबिवली किंबा ठाणे किंबा भिवंडी-निजामपूर किंवा औरंगाबाद किंबा नांदेड - वाघाळा 
किंवा अकोला. 
२४ | समन्वयक, महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्था, औरंगाबाद. 
२५ | कार्यक्रम अधिकारी, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
२६ | गट शिक्षणाधिकारी, सारथी, उप केंद्र / विभागीय कार्यालय. 
२७ | शिक्षणाधिकारी ( वर्ग-२), इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
अनुसूची-ब 
भाग-१ 
सामान्य राज्य सेवा, गट-ब 
अ.क्र. पदनाम 
(१) (२) 
१ लेखापाल, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
२ | अधीक्षक (MIATA. ), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
३ | अधीक्षक (सा.रा.से.), राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
४ | अधीक्षक (सा.रा.से. ), प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण. 
५ | अधीक्षक (सा.रा.से.), (विभागीय) शिक्षण उप संचालक कार्यालय. 
६ । अधीक्षक (सा.रा.से.) (प्राथमिक ), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) यांचे कार्यालय. 
७ | अधीक्षक (सा.रा.से.) (माध्यमिक ), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक ) यांचे कार्यालय. 
८ | अधीक्षक (सा.रा.से.), जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. 
९ । अधीक्षक, शालेय पोषण आहार, पंचायत समिती. 


भाग चार-अ-२५०-२९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २८, २०२२/पौष ७, शके १९४४ 


भाग-२ 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-क 


अ.क्र. पदनाम 
(१) (२) 
१ | सहायक शिक्षण उप निरीक्षक 
२ | प्रशासन अधिकारी (नगरपालिका शिक्षण विभाग) 
३ | विज्ञान पर्यवेक्षक 
४ | समन्वयक 
५ — | तांत्रिक सहायक किंवा तंत्र सहायक 
६ । विषयतज्ज्ञ 
७ | विषय सहायक किंवा विशेष शिक्षक 
८ | समुपदेष्टा किंवा समुपदेशक 
९ । सहायक प्रकल्प अधिकारी 
१० | कार्यक्रम सहायक 
११ | विस्तार अधिकारी (राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे ) 
१२ | जिल्हा विज्ञान पर्यवेक्षक 
१३ | सहायक शिक्षक (शासकोय अध्यापक विद्यालय) 
भाग-३ 
जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (शेक्षणिक), द्वितीय श्रेणी 
अ.क्र. पदनाम 
(९) (२) 
१ ।विस्तार अधिकारी (शिक्षण) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रनजीत सिंह देओल, 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २८, २०२२/पौष ७, शके १९४४ \9 
SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th December 2022. 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA. 


No. Seprani-4717 /C. R. 65 / Prasha-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or instruments 
made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating recruitment to the post of Deputy Education Officer, Group-B (Gazetted) in the 
Maharashtra Education Service, (Administrative Branch) under the School Education and Sports 
Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Deputy Education Officer Group-B (Gazetted) in the 
Maharashtra Education Service, (Administrative Branch) (Recruitment), Rules, 2022. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 
(a) “Commission” means the Maharashtra Public Service Commission ; 
(6) “Degree” means a degree of a statutory university ; 


(c) “Department” means the School Education and Sports Department of the 
Government of Maharashtra ; 


(d) “Deputy Education Officer” means the Deputy Education Officer in the Maharashtra 
Education Service, Group-B (Administrative Branch) and it includes the posts mentioned 
in Schedule A appended to these Rules ; 


(e) “District Technical Service (Class II) (Educational) Grade II” means the District 
Technical Service, (Class IID (Educational) Grade IT under the control of the Zilla Parishad, 
and it includes only the posts mentioned in Part III of Schedule B appended to these rules; 


(f) “Government” means the Government of Maharashtra ; 


(g) “Limited Departmental Competitive Examination” means the competitive 
examination conducted by the Commission amongst the eligible candidates for promotion 
on the post of Deputy Education Officer ; 


(h) “Maharashtra Education Service, Group-C” means the Maharashtra Education 
Service, Group-C which includes only the posts mentioned in Part-II of Schedule-B appended 
to these rules ; 


(7) “Schedule” means the Schedules appended to these rules ; 


(7) “Superintendent, General State Service, Group-B (Gazetted) means the 
Superintendent and its equivalent posts in General State Service and it includes the posts 
mentioned in Part I of Schedule B appended to these rules ; 


(k) “Superintendent, Maharashtra Education Service (Administration Branch), Group 
13” means the Superintendent, Maharashtra Education Service (Administration Branch), 
Group B and it includes the posts mentioned in Schedule A appended to these rules. 


3. Appointment to the post of Deputy Education Officer in the Maharashtra Education 
Service, Group-B (Administrative Branch) shall be made either,— 
(A) (1) by promotion of a suitable person on the basis of seniority, subject to the fitness 


from amongst the persons holding the post of Maharashtra Education Service, Group-C 
having not less than three years of regular service in that post ; 


and 
भाग चार-अ-२५०-२९3३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २८, २०२२ pare ७, शके १९४४ 


(2) by promotion ofa suitable person who has opted promotion choice in Maharashtra 
Education service, on the basis of seniority, amongst the persons holding the post of District 
Technical Service, (Class IIT) (Educational) Grade II having not less than three years of 
regular service in that post ; 


and 


(3) by promotion of a suitable person on the basis of seniority, subject to the fitness from 
amongst the persons holding the post of Superintendent, General State Service, Group-B 
(Administrative Branch) having not less than three years of regular service in that post ; 


or 


(B) by selection of a suitable person on the basis of merit list prepared from result 
of Limited Departmental Competitive Examination conducted by the Commission, from 
amongst the persons holding the post of, 


(¢) Superintendent, General State Service (Group 3), 
(ii) Maharashtra Education Service, Group C, and 
(tii) District Technical Service (Class III) (Educational) Grade II, 


and having not less than three years of regular service in that posts on the lst of 
January of the year of advertisement. 


or 


(C) by nomination from amongst the candidates recommended by the Commission on 
the basis of result of Competitive Examination conducted therefor, who fulfils the following 
criteria, namely :— 


(7) Age limit.— 
(A) Lower Age Limit.—Eighteen years completed as on the last date of receipt 


of applications as per advertisement for recruitment to the post. 


(B) Upper Age Limit.—Thirty-eight years of age completed for the persons not 
belonging to reserved categories and forty three years completed for the persons 
belonging to reserved categories as on the last date of receipt of applications as 
per advertisement for recruitment to the post. 


(ii) Minimum Educational Qualification.—Possesses a degree in any discipline 
from statutory university or any other educational qualification declared by the 
Government to be equivalent thereto. 

4. Appointment to the post of Deputy Education Officer shall be made by promotion, 


selection through Limited Departmental Competitive Examination and nomination in the ratio 
of 30:20:50, respectively : 


Provided that, appointment by promotion from the, 
(i) General State Service, Group-B, 
(ii) Maharashtra Education Service, Group-C, 


(tii) District Technical Service (Class III) (Educational) Grade II, shall be made in the 
ratio of 10:10:10, respectively. 


5. A person appointed to the post of Deputy Education Officer by nomination shall be on 
probation for a period of two years. The probation period may be extended maximum upto one 
year. 

6. A person appointed shall be required to pass the prescribed Departmental Examination 


in his probation period and complete the probation period successfully. If he does not pass the 
Departmental Examination or does not complete the probation period successfully within the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २८, २०२२ /पौष ७, शके १९४४ ९ 


prescribed period or is not found suitable for the post, he shall be liable to be terminated from 
the service. 


7. Aperson appointed to the post by nomination shall be required to complete the probation 
training as per the Maharashtra Civil Services (to fix seniority of the candidates under Combined 
Probationary Training Programme (CPTP) recruited directly by selection on the post of Group-A 
and Group-B (Gazetted) through State Civil Services Examination conducted by the Maharashtra 
Public Service Commission) Rules, 2015 and the rules issued by the Government from time to 
time. The seniority amongst the persons appointed by nomination shall be fixed by the said rules. 


8. Seniority of the person working on the post of Superintendent, Maharashtra Education 
Service, Group B, shall be fixed in the cadre of Deputy Education Officer and its equivalent 
posts as per their date of appointment by regular promotion on the post of Superintendent, 
Maharashtra Education Service, Group B on the date of publication of these rules. 


9. (1) A person to be appointed to the post mentioned in rule 3 by promotion shall pass 
the Marathi and Hindi languages examinations as per the rules made in that behalf by the 
Government, from time to time, unless he has already passed or has been exempted from passing 
those examinations before getting promoted to the said post. 


(2) A person appointed to the post mentioned in rule 3 by nomination shall pass the Marathi 
and Hindi languages examinations as per the rules made in that behalf by the Government, 
from time to time, within the prescribed time limit after appointment, unless he has already 
passed or has been exempted from passing those examinations. He shall not be eligible for 
annual increment or promotion to the next promotional post until he passes those examinations. 


10. (1) A person to be appointed to the post mentioned in rule 3 by promotion shall possess 
a certificate of Computer Operations prescribed by rules or orders issued in that behalf by the 
Government, from time to time, unless he has been exempted therefrom before getting promoted 
to the said post. 


(2) A person appointed to the post mentioned in rule 3 by nomination shall possess a 
Certificate of Computer Operations prescribed by the Government, from time to time, within 
the prescribed time limit after appointment, unless he has been exempted from possessing such 
Certificate of Computer Operations, otherwise he shall not be eligible for annual increment or 
promotion to the next promotional post until he possess the same. 


11. (1)A person recommended for appointment by nomination to the post mentioned in 
rule 3 shall submit a declaration of Small Family as per the provisions of the Maharashtra Civil 
Services (Small Family Declaration) Rules, 2005 or any other rules, orders or any instruments 
issued in this behalf by the Government, from time to time. 


(2) A person having more than two children on the date of submission of Declaration of 
Small Family shall be disqualified for the appointment in Government Service. 


(3) After appointment of a person in the Government service, if it is proved that he has 
more than two children at the time of appointment or thereafter, then he shall be disqualified 
for continuing on the said post in Government service. 


12. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be liable for transfer anywhere 
in the State of Maharashtra. 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २ ८, २०२२ /पोष ७, शके श्र्ड्ड 
Schedule-A 
Deputy Education Officer and its equivalents posts, Group - B (Gazetted), 
Maharashtra Education Service Administration Branch 
Sr. No. Designation 
(1) (2) 
1 Deputy Education Officer (Primary) of all Zilla Parishads. 
2 Deputy Education Officer (Secondary) of all Zilla Parishads. 
3 Deputy Education Officer (Yojana) in all Districts. 
4 Deputy Education Inspector, Brihan Mumbai or all Regional Deputy Director’s Office. 
5 Block Education Officers, Panchayat Samittee’s of all Zilla Parishads. 
| 6 Administrative Officer, Board of Education, Municipal Corporation, Solapur / Kolhapur. 
7 Programme Officer, State Council of Educational Research and Training, Maharashtra, 
Pune. 
शि Assistant Secretary, Maharashtra State Secondary and Higher Secondary Education Board 
and Divisional Education Board. 
| 9 Co-ordinator, Directorate of Primary Education, Pune. 
10 ‘| Deputy Education Officer (Yojana), Directorate (Yojana). 
11 | Programme Officer, Jawahar Balbhavan. 
12 | Assistant Commercial School Inspector or Programme Organizing Officer, Maharashtra 
State Council of Examination, Pune. 
18 | Warden, Government Public School. 
14 Evaluation Officer, Maharashtra State Council of Examination. 
15 ‘| Special Officer / Superintendent, Office of Commissioner (Education), Pune. 
16 Superintendent (M.E.S.), Directorate of Primary Education, Pune. 
17 Superintendent (M.E.S.), Directorate of Secondary and Higher Secondary Education, Pune. 
18 Superintendent (M.E.S.), Directorate (Yojana), Pune. 
19 Superintendent (M.E.S.) or Registrar or Assistant Hostel Head State Council of Educational 
Research and Training, Maharashtra, Pune. 
20 Superintendent (M.E.S.), Maharashtra State Council of Examination, Pune. 
21 + |Junior Administrative Officer, Office of (Divisional) Deputy Director. 
22 Superintendent (M.E.S.), Pay and Provident Fund Unit (Primary or Secondary). 
By Deputation 
23 | Education Officer or Administrative Officer, Board of Education, Municipal Corporation, 
Nashik or Navi Mumbai or Ulhasnagar or Kalyan — Dombivali or Thane or Bhiwandi — 
Nijampur or Aurangabad or Nanded —Waghala or Akola. 
24 | Co-ordinator, Maharashtra State Institute of Educational Planning and Administration, 
Aurangabad. 
25 | Programme Officer, Maharashtra Primary Shikshan Parishad, Mumbai. 
26 Block Education Officer, SARATHI, Sub Center / Divisional Office. 
27 | Education Officer (Class-2), Directorate, Other Backward Bahujan Kalyan 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, डिसेंबर २८, २०२२/पोष ७, शके १९४४ १९ 
Schedule—B 
Part I 


General State Service, Group-B. 


sr. No. Designation 
(1) (2) 
1 Accountant, Directorate of Secondary and Higher Secondary Education, Pune. 
2 Superintendent (G.S.S.), Directorate of Primary Education, Pune. 
3 Superintendent (G.S.S.), State Council of Educational Research and Training, 
Maharashtra, Pune. 
4 Superintendent ((.9.9.), Regional Education Authority. 
5 Superintendent (G.S.8.), Office of (Divisional) Deputy Director. 
| 68 Superintendent (G.S.S.) (Primary), Education Officer (Primary). 
7 Superintendent ((.9.9.), (Secondary), Education Officer (Secondary). 
18 | Superintendent (G.S.8.), District Institute of Education and Training. 
| 9 | Superintendent, School Nutrition Diet, Panchayat Samiti. 
Part II 
Maharashtra Education Service, Group - C 
Sr. No. Designation 
(1) (2) 
1 Assistant Education Inspector. 
2 Administrative Officer, Municipal Corporation. 
3 Science Supervisor. 
4 Co-ordinator. 
5 Technical Assistant. 
| 6 | Subject Specialist. 
7 Subject Assistant or Special Teacher. 
| 8 | Counsellor. 
19 | Assistant Project Officer. 
10 Programme Officer. 
11 Extension Officer (State Council of Education Research and Training, Maharashtra, Pune). 
12 District Science Supervisor. 
13 Assistant Teacher (Government D. Ed College). 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर २८, २०२२/पोष ७, शके १९४४ 
Part-II 
District Technical Service, (Class III) (Educational) Grade II 


Sr. No. Designation 


(1) (2) 
1 Extension Officer (Education). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RANJIT SINGH DEOL, 
Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


